आदिवासी घटक कार्यक्रम- जिल्हा ठाणे 
व पालघर करीता सामाजिक 
वनीकरणाच्या कामांकरीता घोषित 
नियंत्रक अधिकारी व आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून केलेली 
नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः बीयुडी-२०१६/प्र.क्र.१५६/का-६ 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २७ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा - 
१) झासन परिपत्रक,आ.वि.वि,समक्रमांक दि. १०.०३.२०१६. 


शासन परिपत्रक 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत आदिवासी बहुल जिल्हा ठाणे व जिल्हा पालघर अंतर्गत मृद 


व जलसंधारणाची तसेच सामाजिक वनीकरणाची कामे करण्याकरीता मुख्य वनसंरक्षक व 


उपमहासंचालक, सामाजिक वनीकरण, ठाणे यांना संदर्भाधीन दि.१०.०३.२०१६ च्या शासन 


आदेशान्वये नियंत्रक अधिकारी व आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात आले होते. 


२. सदर शासन परिपत्रकान्वये संदर्भाधीन दि. १०.०३.२०१६ रोजीचे शासन परिपत्रक रद्द 


करण्यात येत असुन आदिवासी घटक कार्यक्रम जिल्हा ठाणे व जिल्हा पालघर अंतर्गत सामाजिक 


वनीकरणाच्या कामांकरीता मुख्य वनसंरक्षक व उपमहासंचालक, सामाजिक वनीकरण, ठाणे यांची 


नियंत्रक अधिकारी व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्‍ती रद्द करण्यात येत आहे 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी- २०१६/प्र.क्र.१५६/का-६ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२०१६५७१९५७२४ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
V | J F S | N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c4f0e8608020fad0064f5bd3c615be5666dc0 


af54fcf5038cc18559d51a472ba, 
pseudonym=DDE30B7B971C12AC5E78F6BE2C672CA 
11B7A98CE, 

serialNumber=2182F4F 20DAA6841 AB430B2FD812E7 


B5D3A883E72EFA574CA5E29FF528BC8015, 
cn=VIJESING FATTESING VASAVE 


Date: 2022.12.27 17:38:40 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (वने), महसुल व वन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे. 

. मुख्य वनसंरक्षक व उपमहासंचाळक, सामाजिक वनीकरण, ठाणे. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
. वित्त विभाग (विनियम/व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पालघर. 


१०.निवड नस्ती,कार्यासन ६,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


